नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मधोसं २०१७/प्रक्र.१३५/२०१७/१२- अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०३ मार्च, २०२२ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- मधोसं २०१७/प्रक्र.०४/२०१७/१२- अ 
दि.७ जुले,२०१७. 
प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याकरिता जागतिक मानांकनाची महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था 


स्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरण संशोधन संस्थेच्या " ताथवडे, पुणे येथील जमिनीवर सर्व 
सुविधांयुक्‍त प्रशासकीय कार्यालय इमारत बांधणे" याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 

शासन निर्णय- 


२. त्यानुसार, " महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था " स्थापित होण्यासाठी खालीलप्रमाणे लेखाशिर्ष उघडण्यास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 
मराठी English 
मागणी क्रमांक मागणी क्रमांक क्र. ए-९ Demand No A-9 
Demand No 
मुख्य लेखाशिर्ष ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवा, 4070 Capital Outlay on other 
Major Head Administrative Services 
गौणशीर्ष ००३, प्रशिक्षण 003, Training 
Minor Head 
गट शीर्ष (००) (00) 
Group Head 
उप शीर्ष (००) (०२) महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेकरिता | (00) (01) Construction of administrative 
Sub Head प्रशासकीय इमारत बांधकाम Building for Maharashtra Policy Research 
Institute 
संगणक सांकेतक ४०७००३४७ (कार्यक्रमांतर्गत) 40700347 ( Scheme ) 
Scheme Code 
तपज्ञीलवार उद्दीष्ट । 43 मोठी बांधकामे 53 Major works 
Object Head 


३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्रमांक २५६/कार्यासन- १४४३ दि.२२.०२.२०२२ अन्वये व 
संक्र.२४/कार्यासन १४११ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनुक्रमे अनौ.संदर्भ क्रमांक १०३/२०२२/व्यय-४ 
दि. २३.२.२०२२ व कार्यासन अर्थ- १४, च्या दिनांक २३.२.२०२२ टिप्पणीअन्वये मिळालेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच 

प्रधान महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई यांच्या ॥०.ख.वि./चा.१ /GA.D/UOR-999/2099-9¢/283 


दि.१.२.२०१८ च्या टिप्पणीन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोसं २०१७/प्रक्र.१३५/२०१७/१२- अ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥89॥8॥99॥[॥9.90५.॥॥ या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०३०३१६३४२१९४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


igitally signe 
DN: c=IN, o=( , OUR 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
KAUMUDI sev 
2.5.4. b4 1f0cBc4d9cee4d4b8d9e6a2f78b63ed85082bb42fbb61 
aff074d97dd8622, 
pseudonym=43FC699496153D054FOODC1CAEF3B3B567AF254A, 


1५९10 a 
RAVINDRA MARGAS ८५ eee ee ethos 


0C495EA0C57DA461234AB8, cn=KAUMUDI RAVINDRA MARGAJ 
Date: 2022.03.03 16:38:01 +05'30" 


(कौमुदी मरगज) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई -३२, 

. अपर मुख्य सचिव , वित्त four, Hares, मुंबई -३२ 

. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

. वित्त विभाग (व्यय ४/ अर्थसंकल्प १४), मंत्रालय, मुंबई -३२, 

. नियोजन विभाग, (का.क्र. /१४११/१४४३)मंत्रालय, मुंबई -३२, 

. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ का.क्र.२५, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

. निवड नस्ती, सामान्य प्रशासन विभाग/ का.क्र.१२-अ मंत्रालय, मुंबई -३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


